. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय नागपूर येथे 
दिनांक १/६/२००६ रोजी अतिरेक्यानी केलेला हल्ला 
परतवून लावणाऱ्या नागपूर येशील पोलीस 
अधिकारी / कर्मचारी यांना चिंशेष बाब म्हणून रोख 
रकमेची बक्षिसे देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
78 विभाग. 


शासन निर्णय क्रमांक : जीओआर-०१०६/सीआर-३०५/पोल-१ 
गृ विभाग, मंत्रालय, मुंबई - yoo ०३२, दिनांक : १८ नोकोबंर, २००६. 


वाचा :- १) पोलीस महासंचालक यांचे अ.शा.प.क्र. पोमसं/३१/७१/वक्षिस'्यागंचूक 
१०९/२००६, दिनांक १२.०७२००१६ 


शासन निर्णय :- दिनांक १.०६.२००६ रोजी नागपूर येथील uals स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर 
पहाटे स्वयंचलित हत्यार व इतर दारुगोळा याने सुसज्ज अशा तीन पोलीस गणवेशातील 
अतिरेक्यांनी लाल दिव्याच्या गाडीतून येवून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यास प्रतिकार म्हणून 
विशेष पथकाच्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रति्ठल्यात तीनही अतिरेकी ठार झाले. 
या धैर्यशिल व अतिउत्कृष्ठ कारवाईत सामिल असलेल्या परिशिष्ठ "अ" येथिल पोलीस अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना पोलीस नियमावली भाग-१ नियम ३०० अन्वये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रोख 
रक्कमेची बक्षिसे एक विशेष बाब म्हाणून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर रोख रकमेची बक्षिसे 
शासन मिर्णय गृह विभाग क्रमांक जीओआर ०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दि.३०/८/१९९६ मधील अट 
ears ७ "एका महिन्याच्या एकत्रित बेतनापेक्षा जास्त रक्कम मंजूर करु. नये" शिथिल करुन 
प्रोल्साहनार्थ फु. ९.४५ लाख (रु. नऊ लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) रोख बक्षिसे देण्याचा शासनाने 
निर्णय घेतला आहे. : 7 
2. सदर शासन Po हा शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक 
जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दिनांक १३.१२.१९९९ अन्वये अपर मुख्य सचिव (गृह) यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या बक्षिस मंजूरीच्या आर्शिक मर्यादा शिथिल करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
2. परिशिष्ठ "अ" येथे aye केल्याप्रमांणे रु. ९,४५,०००/- हा बक्षिसाचा खर्च 
५२०५प-पोलीस-१०९(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल -बक्षिसे" या लेखाशिर्षाखाठी सन २००६-२००७ 
च्या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२.३०% क may LO0G\\2\ ॥॥3१7-0--७०८१ 


DAPOI- INCash RewanAROR 305 AHagger 


@. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४३१/व्यय-७, . 
दिनांक २६/१०/२००६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महासष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rar vig, 14 es 
(‘Bare वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, ) 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लिखा व अनुज्षेयतता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

विशेश पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परीक्षेच, नागपूर 

पोलीस आयुक्त, नागपूर 

अवर सचिव, ग्रीयुडी-१, गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संगणक समन्वयक, संगणक कक्ष, Te विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-७ / निवड नस्ती, पोल- 


DAPOL- Cath RewerARCR 5.6 Kegper 


परिशिष्ट "अ" 


डि जाब हत काम वही 
रक्कम | 
१,२५,०००/ टत 


श्री. राजेंद्र परमानंद उपनिरीक्षक, | वाहतूक शाखा, नागपूर 
Hila) Sen a ER een See eet 
श्री, अरविंद प्रल्हाद | पोलीस उपनिरीक्षक | गणेशपेठ पोलीस ert, | 9,24, 000/- 
सराफ प 


र 
ठाणे, नागपूर 


श्री, पृथ्वीराज चव्हाण हवालदार | अतिक्रमण पथक ७०,०००/- 


क्रॅ.१५१० 
मीटार परीवहन विभाग, ७०,०००/- 
नागपूर 


मण पथक ७०,०००/- 


हवालदार क्रॅ.६२६ 


हवालदार Fey 


पोलीस शिपाई क्रं 


अतिक्रमण पथक 


fo, Oa 


DAPOL-1\Cash RemaniGROR 305.06Neguee 


